वस्त्रोद्योग धोरण 2099-2099 अंतर्गत वस्त्रोद्योग 
घटकांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक: संकिर्ण -२०२२/प्र.क्र.३८६/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, 
दिनांक १८/०४/२०१६ 
३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१९/प्र.क्र.०१/टेक्स-५, 
दिनांक १६/०१/२०१९ 
४) वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१ /कोषा.प्रशा-५, दि. Io मे, २०१६ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 
७ वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४/०४/२०२२ 
८) शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण -२०२२/प्र.क्र.३८६/टेक्स-५ दि.०९/०२/२०२३ 
प्रस्तावना :- 
वरील संदर्भीय अनुक्रमांक ८ येथील झासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या वस्त्रोद्योग 
धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान योजना या योजनेखाली 
मंजूरीप्राप्त प्रकल्पांना या रू. ६२,११,०७,०००/- वितरीत करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
आला आहे. या शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातीळ अनुक्रमांक 30) ते ३३) व BANK ACCOUNT 


Details मधील अनुक्रमांक ६ येथील खालील प्रमाणे वाचण्यात यावे. 
दि. ०९ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णया सोबतचे “ARTS” 


Subsid 
y 
Amou Total 
nt Rs. Bank 
Sr. Subsid | in Amou 
No | UIDNo Unit Name y Year | Lakhs_| Policy bank nt 
Beekalene Fabrics Pvt. IndusInd 
1) NP/2021/10308 | Ltd 2020 40.8 | 2018-23 | Bank 
Beekalene Fabrics Pvt. IndusInd 
2) NP/2021/10308 | Ltd 2019 30.6 | 2018-23 | Bank 
3) 
4) 
Total amount for the 
bank 71.4 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण -२०२२/प्र.क्र.३८६/टेक्स-५ 


Bank Account Details 
BANK ACCOUNT Details 


ie Banik Name IndusInd Bank | 


IFSC Code INDB0000006 i Subsidy १0 105. m4 


१०. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०२२२१५३८४५५९०२ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MADANE VISHAL ८ 
VISHWAS 


(विशाल मदने ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
६. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२) मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

७. सचिव (वस््रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 

८. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

९. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१०. परिशिष्टामधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


